Fama नग्न 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- घबांअ १२२३/प्र.क्र.०२/का.०५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ नोव्हेंबर, २०२३ 


विषय - सन २०२३-२४ अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय 
कर्मचारी इत्यादींना कर्ज - (२०१)(००)(०१) घर बांधणी अग्निम वाटप. 


संदर्भ -१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः - अग्रिम १०९६/प्र.क्र.२६/९६/विनयिम, दि. १५.१०.१९९६. 
२. विधि व न्याय विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः - घबांअ१००१/९५(२)/का.पाच, दि. ३.०२.२००१. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि.२०.०२.२०१५. 
४. शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग क्रमांक-घबांअ २०१२/प्र.क्र.३०/२०१२/विनियम,दि.२९.०२.२०१६. 
५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०१९/प्र. क्र. १४/२०१९/विनियम, दि. ०२.०२.२०२१. 
६. विधी व न्याय विभाग शासन ज्ञापन क्रमांक घबांअ १२२३/प्र.क्र.०२/का.०५, दि. २२ मे, २०२३ 
७. विधी व न्याय विभाग शासन ज्ञापन क्रमांक घबांअ १२२३/प्र.क्र.०२/का.०५, दि. १४ जुले, 2023 
८. विधी व न्याय विभाग झासन ज्ञापन क्रमांक घबांअ १२२३/प्र.क्र.०२/का.०५, दि. २५ सप्टें., २०२३ 


ज्ञापन: 

विधि व न्याय विभाग “मागणी क्र. जे-५, लेखाशिर्ष 9६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 
(२०१)(००)(०१)- घरबांधणी अग्निमे, अनिवार्य (9६१० ०४७२) (दत्तमत)” खाली २०२३-२४ या वित्तिय 
वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून, सोबतच्या “विवरणपत्र-अ” आणि यादी क्रमांकः “१, २, व ३ , ४” मध्ये 
दर्शविलेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचा-यांना "घरबांधणी अग्निम" या प्रयोजनासाठी अनुदानाचे वाटप 
करण्यासाठी, “विवरणपत्र-अ” च्या रकाना क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना ४ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु. ४,९३,८१,४२२/- ( रुपये चार कोटी त्र्याण्णव लक्ष एक्क्याऐंशी हजार 
चारशे बाबीस फक्त) इतक्या अनुदानाचे खालील अटींच्या अधीन राहून वितरण करण्यास मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 


अटी आणि शर्ती : - 

(१) हा निधी, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. घबांअ१०९९/प्र.क्र.२/९९/विनियम, दि. ८.७.१९९९ व 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ१०८८/(१५५/विनियम, दि. ६.११.१९९०, शासन निर्णय वित्त 
विभाग क्र.घबांअ१०११/प्र.क्र.५६/२०११/ विनियम, दि.२७.२.२०१२, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक 
घबांअ २०.१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.२.२०१५ व झासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०१९/प्र. 


शासन निर्णय क्रमांकः घबांअ १२२३/प्र.क्र.०२/का.०५ 


क्र. १४/२०१९/विनियम, दि. ०२.०२.२०२१, तसेच, मुंबई वित्तीय नियम, १९५९, नियम १३४, परिशिष्ट 
२६ मधील विहित नियम/अटींचे काटेकोरपणे पाळन करुन वितरीत करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांनी घ्यावी. घरबांधणी अग्निमाच्या रकमेचे वितरण आदेशा पारित करतांना संबंधित नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णय व नियमावलीतील तरतुदींच्या अनुषंगाने 
प्रस्तावाची परिपूर्ण छाननी करावी. तद्‌नंतरच, निधी वितरणाचे आदेश काढून कोषागारातून रक्‍कम 
आहरीत करावी. 


(२) प्रमाणित अग्निम संबंधित अर्जदारास वितरीत करण्यापूर्वी अर्जदाराने सर्व बाबींची/कागदपत्रांची 
पूर्तता केलेली आहे व ते स्थायी असल्याची पूर्ण खात्री करुन घ्यावी. तसेच, अर्जदार सेवानिवृत्त 
होण्यापूर्वी त्याच्याकडून मंजूर करण्यात आलेल्या संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसुली होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 


(३) अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वित्तीय वर्षाचे अनुदान उपलब्ध असेपर्यंत या अग्निमास मंजुरी 
देऊन अग्निमाची रक्‍कम कोषागारातून काढण्यात यावी. तसेच, कोषागारातून रक्‍कम काढल्यानंतर ती 
रक्‍कम तीन दिवसाच्या आत संबंधित अर्जदाराला देण्यात यावी. 


(४ बांधकामाखाली (Under construction) असलेल्या सदनिकेच्या खरेदीच्या प्रयोजनार्थ अग्निम 
घेतले आहे अज्ञा प्रकरणी, अर्जदाराच्या घराचे बांधकाम विहित टप्प्यापर्यन्त पूर्ण झाल्याची खातरजमा 
नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी व तद्‌्नंतरच दुसर्‍या व तिसऱ्या टप्यासाठी अनुदानाच्या 
मागणीसाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा. ज्या अर्जदारांना ३ रा हप्ता/अंतिम हप्ता 
प्रमाणित करण्यात आला आहे, त्या अर्जदारांकडून नियमानुसार आवश्‍यक त्या संपूर्ण कागदपत्रांची 
पूर्तता करुन घेऊन नंतरच प्रत्यक्ष रक्‍कम प्रदान करण्यात यावी. 


(५) "जमीन खरेदी करुन घर बांधणे" या प्रयोजनासाठी अग्निमाचा पहिला हप्ता मंजूर केल्यानंतर 
दुसरा हप्ता मंजूर करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या घराचे मंजूर आराखडे, स्थानिक 
प्राधिकरणाच्या मंजुरी आदेशाची प्रत व मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र 
बी-१ मध्ये अर्जदाराने भरुन दिलेल्या नोंदणीकृत गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या 
अभिळेखात जतन करुन ठेवावी. घरबांधणी या प्रयोजनासाठी या ज्ञापनानुसार प्रमाणित करण्यात 
आलेल्या अग्रिम धनास प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यापूर्वी अर्जदाराने मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट 
२६ मधील प्रपत्र बी-२ मध्ये भरुन दिलेल्या गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या 
अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. ज्या अर्जदारांना हप्त्याने अग्निम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा 
अर्जदारांकडून त्यांना मिळालेल्या shart वसुली, त्यावरील व्याजाची वसुली मुंबई वित्तीय नियम, 
१९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील तरतूदीनुसार प्रकरणपरत्वे करण्यात यावी. 

(६) " तयार घर खरेदी" या प्रयोजनासाठी अग्निम प्रमाणित करण्यात आलेल्या अर्जदारांकडून मुंबई 
वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र ए-२ मध्ये करारनाम्याची प्रत भरुन घेण्यात 
आल्यावरच अग्रिमाची रक्‍कम प्रत्यक्षात अदा करण्यात यावी. तयार घर खरेदी (जुने अथवा नवे) या 
प्रयोजनासाठी अर्जदारास शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ १०८७/(४६५)/विनियम, 

पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबांअ १२२३/प्र.क्र.०२/का.०५ 


दिनांक ६.११.१९९० मधील विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून व त्यामध्ये नमूद HSS कागदपत्रे सादर 
केलेली आहेत, याची खात्री झाल्यावरच अग्रिम मंजूर करण्यात यावा. तसेच, नियंत्रक अधिकारी यांनी 
जुने तयार घर/नवीन तयार घर याबाबत अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून खरेदीचे करारपत्र 
स्विकारताना ते योग्य ते मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरुन दुय्यम निबंधक, महसूल व वन विभाग 
यांच्याकडे संबंधितांकडून नोंदणी (Registration) केले असल्याबाबतची शहानिझा करावी. 


(७ "घर खरेदीसाठी/घर बांधणीसाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड" या 
प्रयोजनासाठी अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, SAM अर्जदारांकडून अग्निम मंजुरी पूर्वी त्यांच्या 
कर्ज व शिलकीबाबतचे संबंधित वित्तीय संस्थेने दिलेले अलीकडील प्रमाणपत्र घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष 
शिल्लक कर्जाइतकेच अग्निम मंजूर करावे. 


(८) जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल, तर, तसे शासनास त्वरीत 
कळविण्यात यावे. तसेच प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी रक्‍कम मंजूर करण्यात येत असेल, तर, तसेही 
समुचित तपज्ञीलासह तात्काळ कळविण्यात यावे व प्रमाणित अग्निमाची उर्वरित रक्‍कम या विभागास 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) तात्काळ परत करण्यात यावी. 

(९ घरबांधणी अग्निम मंजुरी आदेश काढतांना सदर सदनिकेचा वा घराचा विमा शासकीय विमा 
निधीकडेच उतरविण्यात यावा अशी अट आदेशात नमूद करावी व त्याचे काटेकोरपणे पालन होईल, 
याची दक्षता घ्यावी. तसेच, सदर मंजुरी आदेशाची प्रत विमा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, गृहनिर्माण 
भवन, म्हाडा, २६४, पहिला मजला, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१ यांनाही माहितीसाठी अग्रेषित करावी. 


(१० प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी यांनी उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा 
महालेखापाल यांच्या लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी 
http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात 
यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएडान hess Rows प्रत्येक 
महिन्याच्या Io तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५/२४ कडे पाठविण्यात यावे. 


(११ अर्जदारास ज्या प्रयोजनासाठी अग्निम मंजूर करण्यात आले आहे, त्याने त्याच प्रयोजनासाठी त्या 
रकमेचा विनियोग करण्यात आला असल्याच्या “विनियोग प्रमाणपत्राची” मूळ प्रत मंजुरी अधिका-यांनी 
त्यांच्या अभिलेखात ठेवून दुय्यम प्रत शासनास पाठवावी. तसेच, प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग 
विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम त्वरीत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 


(१२) यादी क्रमांक २ व ४ मधील अर्जदार मागासवर्गीय असल्याची सेवापुस्तक किंवा जातीच्या 
दाखल्याच्या आधारे खात्री करुन घेतल्यानंतरच घरबांधणी मंजुरीचे आदेश काढावेत. सदर बाब १५ 
दिवसात पूर्ण न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम शासनास परत करण्यात यावी. जेणेकरुन सदर रक्‍कम 
इतर पात्र अर्जदारास वितरीत करणे शक्‍य होईल. जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत 
नसेल, तर, तसे शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. तसे न झाल्यास यासंर्दभात उद्भवणा-या 
अनियमिततेस संबंधित “नियंत्रक अधिकारी” जबाबदार राहतील याची कृपया नोंद घ्यावी. 


(१३) संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे Yor असल्यास, अर्थसंकल्पिय 
वित्तीय प्रणालीवर (BEAMS) Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबांअ १२२३/प्र.क्र.०२/का.०५ 


कळविण्यात यावा. तद्नंतर, त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये 
शासनाकडून आवश्‍यक ते बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी. 

(१४ घरबांधणी अग्निमाच्या मुद्दलळाची परतफेड "घरबांधणी अग्निम -७६१०-शासकीय कर्मचारी 
इत्यादिना कर्जे-२०१, (00)(09) घर बांधणीसाठी आगाऊ रकमा (७६१०५०१५)” या जमा शीर्षाखाली 
आणि व्याज “००४९-व्याज जमा-८००-इतर जमा (०१) (४४ (i) घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा 
(००४९१७३८) शासकीय कर्मचा-यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज ४४ (१) घरबांधणी अग्निम" या जमा 
शीर्षाखाली जमा करण्यात यावे. 


(१५ या शासन ज्ञापनान्वये प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्निमावर वित्त विभागाने वेळोवेळी निश्चित 
केलेल्या दरानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात यावी. सोबतच्या यादीतील अर्जदारांनी प्रमाणित 
केलेले घरबांधणी ate हे संबंधित अर्जदाराच्या कार्यालय प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांनी केलेल्या 
शिफारशीवरुन प्रमाणित करण्यात येत आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने निश्चित केलेल्या नियमांच्या 
अधीन राहून अग्निमाचे वितरण करणे व ती वसूल करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित कार्यालय 
प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


(१६) प्रस्तुत शासन ज्ञापनान्वये ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना घरबांधणी मंजूर करण्यात आले आहे. 
त्यांच्या सेवापुस्तकात त्याबाबतची नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाच्या पृष्ठाची 
छायांकिंत प्रत शासनास सादर करण्यात यावी. 


(१७) सर्व नियंत्रक अधिकायां-नी, उपलेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन 
करुन अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे (3८/॥॥8) तरतुदीचे वाटप "आहरण व संवितरण अधिका- 
यांना" करावे. सदर अनुदानातून Hor जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये 
करण्यात यावा व तो मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


(१८) या बाबीवर होणारा खर्च “ विधि व न्याय विभाग मागणी क्रमांक जे-५, लेखाशीर्ष ७६१०- 
शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे (दत्तमत) (२०१)(००)(०१)-घरबांधणी STA अनिवार्य (9६१० ०४७२)” 
खाली खर्ची टाकण्यात यावा व २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पीय 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

(१९) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि. १७ 
एप्रिल २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८, भाग पहिला, उप 
विभाग-१ मधील अ.क्र.११, मुंबई वित्तिय नियम - १९५९ मधील नियम क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक 
विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व 
न्याय विभाग तथा प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांच्या मान्यतेने प्रस्तुत शासन ज्ञापन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबांअ १२२३/प्र.क्र.०२/का.०५ 


२०) सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३११०९१८०८३६७९१२ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 
GIRISH RAMLING cic sn gs 
SAG AN E वमर OU = LAW AND JUDICIARY 


Date: 2023.11.09 18:10:12 +05'30' 


(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- विवरणपत्र -अ* आणि यादीक्र.१,२,३व४ 


प्रति , 

१. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२. सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय मुंबई, 

३. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र २,नागपूर 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 

८. उप सचिव, (प्रशा), (का. 231) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांचे कार्यालय,एस्प्लनेड, मुंबई 

१०. महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण मुंबई 

११.प्रबंधक, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 

१२.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर, बुलढाणा, नंदुरबार, बीड, अहमदनगर, जळगाव, 
नाशिक, सातारा, परभणी, उस्मानाबाद 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर, बुलढाणा, नंदुरबार, बीड, अहमदनगर, जळगाव, नाशिक, 
सातारा, परभणी, उस्मानाबाद 

१४.सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, (कार्यासन-५), मंत्रालय मुंबई 

१५. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, शाखा औरंगाबाद 

१६. प्रबंधक (प्रशा), उच्च न्यायालय मुबई, औरंगाबाद खंडपीठ 

१७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 

१८.प्रबंधक (वित्त व अर्थ), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुबई, 

१९. प्रबंधक, धर्मादाय आयुक्त, मुंबई 

२०.कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (अर्थसंकल्प ७ व १०/व्यय-५) मंत्रालय, मुंबई 

२१.कार्यासन अधिकारी ( कार्या -(२-अ) कार्या-२३ ,कार्या-२४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१.निवड नस्ती (कार्यासन- ५), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


विवरणपत्र_अ_ 


विवरणपत्र- अ 


शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२२३/(१)/प्र.क्र.०२ /का. पाच, दि. ०९/११/ 2023 सोबतचे विवरणपत्र 
(रक्कम रुपयात) 
अ.क्र. | CO/DDO Code मंजूरी /नियंत्रक अधिकारी प्रमाणित करण्यात आलेले 
घरबांधणी अग्रीम (रुपये) 


रै as ee 
1 १_| प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुं १३३०५४६ 
२ महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई ३७१५००० 


२ 
3 ३१०१००४४३२ ।प्रबंधक (प्रशासन) उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद 
८२१०१७२ 
]००४७ सरकारी वकोलाचे कायोलय, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, 
8 मुंबई १०७४१० 
मुंबई : 


प्रबंधक (प्रशासन) उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर 
सदस सचिव ,महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलढाणा 
aga जिल्हावसत् a, नरवर 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, अहमदनगर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगाव 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सातारा 
प्रमुख जिल्हा व सत्र ware, परभणी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, उस्मानाबाद 
ae a 


GIRISH RAMLING 


iz 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, बीड 
१४ 
> 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 
DN: CN = GIRISH RAMLING SAGANE, C = IN, S 


SAGANE a al 
(गि.रा. सगणे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


यादी क्र.१ अमागास ( वर्ग-१,२,३ चे अधिकारी/कर्मचारी ) 
शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२२३/(१)/प्र.क्र.०२ /का. पाच, दि. ०९/११/२०२३ सोबतचे विवरणपत्र (रक्कम रुपयात) 


अ.क्र अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय अग्रिम । मंजूर करावयाचे हप्ता/एकरकमी शेरा 
अग्रीम 
द्वि २ ३ 11 ४ | 4 & pe ८ 8 
Ee] सचिव, जिल्हा सेवा प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण मुंबई गृहकर्ज परतफेड २राहप्ता४०% नियमानुसार 


श्री. वसंत एस यादव 


५०००००० २०००००० 


उस्मानाबाद 


3 एकरकमी नियमानुसार na 
8 


श्रीमती अपर्णा दोरवट ; गृहकर्ज परतफेड 
श्री. प्रविण नारायणराव कुलकर्णी २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर गृहकर्ज परतफेड १ व एकरकमी नेयमानुसा 
P 000000 000000 
(व.स्तर), चंद्रपूर 

श्री.प्रशांत खेमचंद मोरे लिपीक-टंकलेखक प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 

मुंबई १५६७७०७ १५६७७०७ 

मुंबई 
प्रमुख जिल्हा करणे नियमानुसार 
परतफेड 


यमानुस 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 


GIRISH RAMLING DN: CN = GIRISH RAMLING SAGANE, C = IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
G OU = LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
SA AN E Date: 2023.11.09 18:10:37 +05'30' 


(गि. रा. सगणे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


यादी क्र.२ मागास ( वर्ग-१,२,३ चे अधिकारी/कर्मचारी ) 


शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२२३/(१)/प्र.क्र.०२ /का. पाच, दि. ०९/११/ २०२३ सोबतचे विवरणपत्र (रक्कम रुपयात ) 


अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी मंजूर करावयाचे हप्ता/एकरकमी 
अग्रीम 
| oa | 2 PB 4 & | we द 
fa श्रीमती.रोहणी अशोक आव्हाड प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीऱा नवीन घर बांधणी २३११००० ९२४४०० ४०% दुसरा हप्ता 
अहमदनगर 
२ श्री. सुनिल नथ्थू पानपाटील प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, नंदुरबार घर बांधणी २३००००० ९२०००० ४०% दुसरा हप्ता 
३ श्री. संजय जयप्रकाह गायकवाड लिपिक टंकलेखक मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे गृहकर्ज परतफेड १५४३६२८ ३५९६२८ उर्वरित रक्‍कम 
कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई 
४ श्री. गणेश वसंत पोरे सहायक धर्मादाय आयुक्त, मुंबई गृहकर्ज परतफेड १३६१३१७ १३६१३१७ एकरकमी 
५ श्री. रविद्र श्रीधर करंकाळ दिवाणी न्यायाधीडा (व.स्त) | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, नाशिक गृहकर्ज परतफेड २४९९००० २४९९००० एकरकमी 
६ श्री. वैभव मगनलाल जैस सहायक कक्ष अधिकारी प्रबंधक (प्रशा), उच्च न्यायालय मुबई, गृहकर्ज परतफेड २४८७४२२ २४८७४२२ एकरकमी 
नागपूर खंडपीठ 

७ श्रीमती. हेतल जितशी विसपुते कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगांव गृह कर्ज परतफेड १५१०५४६ १५१०५४६ एकरकमी नियमानुसार 
८ श्री. विजय भालचंद्र भालेराव कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र aa, जळगांव | गृह कर्ज परतफेड २४०२६७६ २४०२६७६ नियमानुसार 
९ श्री. प्रशांत बंडू पाटील सहायक कक्ष अधिकारी प्रबंधक (प्रशासन) उच्च गृहकर्ज परतफेड १७२६६५१ १७२६६५१ नियमानुसार 

न्यायालय,औरंगाबाद खंडपीठ, 
१० श्री. नरेन्द्र अशोक पाटील लिपिक प्रबंधक (प्रशासन) उच्च गृहकर्ज परतफेड १५१४७०६ १५१४७०६ 

न्यायालय,औरंगाबाद खंडपपीठ, 
ha q श्री. राहूल मन्मथ कापसे लिपिक प्रबंधक (प्रशासन) उच्च गृह कर्ज परतफेड १५९३४०८ ५९३४०८ 

न्यायालय,औरंगाबाद खंडपीठ, 
१२  ।श्रीम.उज्वला आणासाहेब गायसमुद्रे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड गृह कर्ज परतफेड १६६४०६२ ६६४०६२ एकरकमी 


१८९६३८१६ 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 


GIRISH RAMLING DN: CN = GIRISH RAMLING SAGANE, C = IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
SAGA N E OU = LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Date: 2023.11.09 18:10:56 +05'30" 


(गि. रा. सगणे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


यादी क्र.3 अमागास ( वर्ग-४ चे कर्मचारी ) 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२२३/(१)/प्र.क्र.०१/का. पाच, दि. ०९/११/२०२३ सोबतचे विवरणपत्र (रक्कम रुपयात ) 


- _ | 
a ee 


५ त आक 
श्रीमती सुनिता निलेश सावंत महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई २४५०००० ४५०००० नियमानुसार 
तुकाराम एकरकमी 


परतफेड [ २७५०००० | २५०० 
श्री.ज्ञानोबा तुकाराम चोथवे शिपाई प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई, गृह कर्ज परतफेड १६८३०९१ १६८३०९१ नियमानुसार 
खंडपीठ औरंगाबाद 
परतफेड नियमानुसार 


G Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 

GIRISH RAMLING SAGAND 0 cian ०010000000 
JUDICIARY DEPARTMENT 
Date: 2023.11.09 18:11:09 +05'30" 


(गि. रा. सगणे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


यादी क्र. ०४ मागास (वर्ग-४ चे कर्मचारी ) 
शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२२३/(१)/प्र.क्र.०२ /का. पाच, दि. ०९/११/२०२३ सोबतचे विवरणपत्र (रक्‍कम रुपयात ) 


ण शिक ध्य 


_______33४8_____|[___9__ |[_ ६ (ee 
ee us 


हप्ता/एक रकमी 


श्री. राहूल प्रकाश गव्हाणे शिपाई ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर गृह कर्ज परतफेड २रा हप्ता ४०%, 
श्री. कमलाकर रामू गाडे चोपदार ।प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई गृह कर्ज परतफेड १३३०५४६ १३३०५४६ एकरकमी 


श्री. बाबू सायप्पा पवार शिपाई =| सरकारी वकोीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, मूळ गृह कर्ज परतफेड १०७४१०६ १०७४१०६ एकरकमी 
शाखा, मुंबई 


श्री. सविनय भारत माळाळे Bros ।प्रमख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, उस्मानाबाद घरबांधणी ३ रा हप्ता ३०% 
3७३४६५२ 
एकण 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 

G IRI S H RAMLIN G DN: CN = GIRISH RAMLING SAGANE, C = IN, 

SAGANE MAHARASHTRA, OU ¢ LAW AND JUDICIARY 
DEPARTMENT 


Date: 2023.11.09 18:11:24 +05'30' 


अ.क्र. 
२ 


(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


